महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HAT - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोंबर, २०१८ 


शासन आदेठा 


MAMI, कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची बदलीने 
पदस्थापना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री. पवार, कक्ष अधिकारी यांनी 
त्यांची पदस्थापना केलेल्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामध्ये तत्काळ रूजू व्हावे. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७१८३१२३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
é डं Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
G aj anan B h IMLAO DN: CN= Gaianan Bhimrao Gurav, C = IN, $ = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Gurav Date: 2018.10.04 17:25:14 +0830 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. अ.शं.पवार, कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१ अमु.स./प्रधान सचिव /सचिव, ग्रामविकास विभाग/ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापन), ग्रामविकास विभाग/ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

3) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


